राज्यातील रद्द/ व्यपगत झालेल्या टॅक्सीच्या 
परवान्यांचे नुतनीकरण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०८१५/प्र.क्र. ३८७/परि-२, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: १० जून, २०१६ 


प्रस्तावना :- 


राज्यामध्ये विविध कारणास्तव टॅक्सीचे परवाने रह/व्यपगत झालेले असून सदर नूतनीकरण न 
करण्यामागे प्रामुख्याने उशिरा योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरणासाठी विविध परिवहन प्राधिकरणांनी लागू केलेल्या 
सहमत शुल्काची रक्‍कम टॅक्सी परवानाधारक भरू न शकणे हे कारण असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच 
राज्यातील विविध परिवहन प्राधिकरणांनी उशिरा योग्यता नूतनीकरणाबाबत घेतलेल्या निर्णयामध्ये मोठ्या 
प्रमाणात असमानता असून याबाबत राज्य परिवहन प्राधिकरणाने सर्व प्राधिकरणांच्या निर्णयांत एकसूत्रता आणणे 
आवश्यक आहे. सदर बाब विचारात घेवून राज्यातील रद्द/ व्यपगत झालेल्या टॅक्सी परवान्यांचे नृतनीकरण 
करण्यासाठी एक वेळची संधी म्हणून सहमत शुल्काची रक्‍कम वाजवी आकारून नूतनीकरण करण्यास परवानगी 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


राज्यातील रद्द/ व्यपगत झालेल्या टॅक्सी परवान्यांचे नूतनीकरण करण्यासाठी थकीत एकरकमी कराची 
तसेच पर्यावरण कराची रक्‍कम अदा करणे आणि महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम १९८९ च्या नियम ७५(६) मधील 
तरतूदीअन्वये विहीत केलेले शुल्क अदा करणे त्याचप्रमाणे वित्त दाव्याचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त केलेले 
असणे, इत्यादी अटींचे पालन करणे आवश्‍यक राहील. 


२. राज्यातील रद्द/ व्यपगत झालेल्या टॅक्सी परवान्यांचे नूतनीकरण करण्यासाठी एक वेळची संधी म्हणून 
मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ च्या कलम ८६ नुसार विविध परिवहन प्राधिकरणांनी उशिरा योग्यता प्रमाणपत्र 
नूतनीकरणासाठी लागू केलेल्या सहमत शुल्काची कमाल मर्यादा दि. १५ जुले, २०१६ पर्यंत मुंबई महानगर 
क्षेत्रामध्ये रू. २५,०००/- आणि इतर क्षेत्रामध्ये रू. २०,०००/- याप्रमाणे लागू करण्याबाबत राज्यातील सर्व 
परिवहन प्राधिकरणांना निर्देश देण्यात येत आहेत. 


3: टॅक्सी परवान्यांचे नूतनीकरण करण्यासंदर्भात राज्य परिवहन प्राधिकरण तसेच इतर क्षेत्रीय परिवहन 
प्राधिकरणे यांनी यापूर्वी केलेल्या ठरावामध्ये सदर शासननिर्णयान्वये आवश्‍यक सुधारणा करण्यात येत असून 
त्यानुसार तात्काळ अंमलबजावणी करण्याची कार्यवाही करावी. 


Det Furey क्रमांकः एमव्हीआर-०८१५/प्र.क्र. ३८७/परि-२, 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०६१०१०५५३८४४२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prakash K 


2 fa kas h ह = Prakash K Sabale, 


C =IN, S = Maharashtra, O = 


Government Of Maharashtra, 
K S a b ql OU = Deputy Secretary 
Date: 2016.06.10 13:11:13 


+05'30' 


(प्रकाश साबळे) 
शासनाचे उपसचिव 
प्रत, 


मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

अध्यक्ष, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (सवी 

सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व पोलिस आयुक्‍त 

सर्व जिल्हा पोलिस अधीक्षक 

सदस्य, परिवहन प्राधिकरण (सर्व) 

सदस्य सचिव, परिवहन प्राधिकरण (सर्व) 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई (दोन प्रती प्रसिद्धीकरीता) 
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (सर्व 

निवडनस्ती (परि-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


